आयुष संचालनालयाच्या अधिनस्त शासन 
अनुदानित आयुर्वेद संस्थांमधील अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि काही 
कारणामुळे त्या प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करु न शकलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी 
यांच्या अधिसंख्य पदावर करण्यात आलेल्या 
नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.०२/२०/ आयु-२ 
गो. ते. रुग्णालय आवार इमारत, ९ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
तारीख: १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ए/१६-ब, 
दि.३० .०६.२०२० 
3) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-२०१९/प्र.क्र.५८१/१६-ब, 
दि.१४.१२.२०२२ 
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः बीसीसी-११२४/प्र.क्र.४५/आरक्षण-२ (१६-बो, 
दि.०७.०५.२०२४ 
५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः आयुष- 
२०२०/प्र.क्र.०२/२०/आयु-२, दि.१७.०३.२०२२ 
६) आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आसंमुं/स.अनु/अधिसंख्य पदे./निर्माण/आयु-७ 
(४/२०२४/ २९४५, दिनांक ११.०३.२०२४ 
७) आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आसंमुं/स.अनु/अधिसंख्य पदे./निर्माण/आयु-७ 
(४/२०२४/ ९३०९, दि.१२.०८.२०२४ 
प्रस्तावना - 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ व २ येथील अनुक्रमे दिनांक २१.१२.२०१९ व दिनांक 
३०.०६.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने आयुष संचालनालयाच्या 
अधिनस्त शासन अनुदानित आयुर्वेद संस्थांमधील एकूण १४ अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याकरीता अधिसंख्य पदे संबंधित संस्थांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आली आहेत. 
त्यापैकी १ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आता १३ अधिकारी/कर्मचारी अधिसंख्य पदावर 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.०२/२०/आयु-२ 


कार्यरत असून त्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी हा दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. सदर 
एकूण १३ अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील 
दिनांक ०७.०५.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दिनांक 
१८.०२.२०२३ पासून पुढील ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता (दिनांक १७.०१.२०२४ पर्यंत) व पुन्हा दिनांक 
१९.०१.२०२४ पासून पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहीले असता ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते 
त्या दिनाकांपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत सेवा सुरु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि काही कारणामुळे त्या प्रवर्गातील जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या खालील तक्त्यात नमूद शासन अनुदानित आयुर्वेद संस्थांमधील 
१३ अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी हा दिनांक १६.०२.२०२३ 
रोजी संपुष्टात आला असल्याने एक दिवसाचा तांत्रिक खंड (दिनांक १७.०२.२०२३) देण्यात येवून दिनांक 
१८.०२.२०२३ पासून पुढील ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता (दिनांक १७.०१.२०२४ पर्यंत) व पुन्हा (एक 
दिवसाचा तांत्रिक खंड दिनांक १८.०१.२०२४) दिनांक १९.०१.२०२४ पासून पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत 
राहीले असता ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनाकांपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
सेवा संबंधित संस्थांच्या आस्थापनावरील अधिसंख्य पदावर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । कर्मचारी यांचे नांव | संवर्ग पदनाम सेवानिवृत्तीचा । संस्थेचे नांव 
दिनांक 
शि . | श्रीम.प्रणाळी प्रशांत | गट-क | वरिष्ठ लिपीक ३०.११.२०२८ | आयुर्वेद 
कोळी महाविद्यालय, शीव 
२. । श्रीम.संगिता feta) गट-क | अधिपारिचारिका ३०.०६.२०३१ 
नाखवा 
३. । श्री.प्रकाश नाजुकराव| गट-क | लिपीक-टंकलेखक ।३०.०६.२०३३ | भाईसाहेब सावंत 
पाटील आयुर्वेद 
महाविद्यालय, 
सावंतवाडी 
४. | श्रीम.सुनंदा चंद्रकांत | गट-क | लिपीक-टंकलेखक | ३०.०४.२०२४ | amare वैद्यक 
धुलप महाविद्यालय, 
५.  श्रीम.शांता अंकुश | गट-ड | say ३१.०५.२०२९ | सातारा 
रसाळ 
६. श्री.सुनिळ बळवंत | गट-ड | शास्त्रक्रियागार परिचर | ३१.०८.२०३३ 
केळगणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.०२/२०/आयु-२ 


अ.क्र. । कर्मचारी यांचे नांव | संवर्ग पदनाम सेवानिवृत्तीचा | संस्थेचे नांव 
दिनांक 
७.  श्री.वासुदेव सिदगौडा| गट-ड | कक्षसेवक ३१.०५.२०२९ | शेठ गो.रा.आयुर्वद 
शिरनाळ महाविद्यालय, 
सोलापूर 
८. । श्री.देविदास धुलचंद | गट-ड | शिपाई ३१.०७.२०२९ 
चौधरी 
९. श्रीम. आज्ञा राजेंद्र | गट-क | वरिष्ठ लिपीक ३०.०६.२०२६ | गं.शा.गुणे आयुर्वद 
परदेशी महाविद्यालय, 
शि ०. | ada} सुरेशा। गट-क | अधिपारिचारिका ३०.०९.२०३५ | अहमदनगर 
पुप्पाल 
णि १. | श्री.मचछिंद्र मारुती। गट-ड | प्रयोगशाळा परिचर | 39.04.2032 
गायकवाड 
१२. | श्रीम. मनुबाई | गट-ड ।आया ३१.०७.२०३३ 
विनायक कांगुणे 
१३. | श्री. प्रकाश देविदास | गट-क | पहारेकरी ३१.०३.२०२६ | रा.तो.आयुर्वेद 
वार्डेकर महाविद्यालय, 
अकोला 


२. सामान्य प्रशासन विभागाचे संदर्भीय शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१९११३९१७५६१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN 
KANDE 


Digitally signed by PRAVIN KANDE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4ea9fcd268037f50c6f469cafb9e8d571e 
£53f436a0d3db98579024a64f1966f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4872BFCB63B41 B8EF 18FECFBF2E 
9F82DF71E24DCB4AFOF949AE722EA007470A9, 
cn=PRAVIN KANDE 

Date: 2024.09.19 18:45:42 +05'30' 


( प्रविण कांदे ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
(9) महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
(२) आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२०/प्र.क्र.०२/२०/आयु-२ 


3) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुष संचालनालयामार्फत). 
ad संबंधित प्राचार्य/कर्मचारी (आयुष संचालनालयामार्फत) 


( 
( 
( 
( 
( 
(८)निवडनस्ती (आयु-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


